राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी तसेच ग्रामीण 
वस्तीमध्ये मुलभूत/पायाभूत सुविधा निर्माण 
करण्याकरिता राबविण्यात येत असलेल्या क्षेत्र 
विकास कार्यक्रमातंर्गत कब्रस्तान या विकास 
कामाबाबत अशांत: सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक :-अविवि-२०२१/प्र.क्र.४३/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ जून, २०२१. 


वाचा :- 

(१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.७६/का.९, 

दि.१८.६.२०१५ 
(२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.ग्राक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.७७/का.९, 
दि.२२.९.२०१५ . 

प्रस्तावना - 

राज्यातील अल्पसंख्याक नागरिकांचा राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अल्पसंख्याक बहुल 
नागरी वस्ती तसेच ग्रामीण वस्तीमध्ये मूलभूत/पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीता संदर्भ क्र.१ 
दि.१८.६.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये नागरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम तसेच संदंर्भ क्र. २ दि. २२.९.२०१५ 
च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो. उपरोक्त नागरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र 
विकास कार्यक्रमातील कब्रस्तान येथे संरक्षक भिंत बांधणे व अंतर्गत सुविधा निर्माण करणे या करिता 
शासनामार्फत निधी मंजूर करुन संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना वितरित करण्यात येतो. तथापि, 
नागरी क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मनपा/नपा/नप यांच्या अखत्यारितीतील कब्रस्ताना बरोबरच ज्या 
कब्रस्तानचे व्यवस्थापन नोंदणीकृत न्यासामार्फत केळे जाते Sa कब्रस्तानांना सदर योजनेचा लाभ अनुज्ञेय 
राहील असे नमूद केले आहे. तर ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनेंतर्गत केवळ ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारितीतील 
कब्रस्तानाकरिता सदर योजनेचा लाभ अनुज्ञेय आहे असे नमूद करण्यात आलेले आहे. तथापि राज्यातील 
बर्‍याचशा कब्रस्तानच्या जमीनी या वक्फ मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सार्वजनिक संस्थाच्या 
मालकीच्या असल्यामुळे उपरोक्‍त दोन्ही नागरी तसेच ग्रामीण योजनेचा लाभ या कब्रस्तानास होत 
नसल्याची बाब आढळून आली आहे. सबब उपरोक्त दोन्ही नागरी तसेच ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनेतंर्गत 
सदर कब्रस्तानाची जमीन ही वक्फ मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सार्वजनिक संस्थेच्या मालकीची 
असली तरीही त्या कब्रस्तानास उपरोक्‍त योजनेचा GH अनुज्ञेय राहील अशी उपरोक्‍त झासन निर्णयामध्ये 
सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी वस्तीमध्ये पायाभूत/ मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता 
शासन निर्णय दि. १८.६.२०१५ अन्वये राबविण्यात येत असलेल्या क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत सदर शासन 
निर्णय दि. १८ जून २०१५ मध्ये मनपा / नपा / नप तसेच नोंदणीकृत सार्वजनिक न्यासाच्या मालकीच्या 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.४३/का-९ 


जागेवर असलेल्या कब्रस्तानाबरोबरच वक्फ मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सार्वजनिक संस्थांच्या 
जमिनीवरील कब्रस्तान दुरूस्तीस या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय असेल तसेच राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
ग्रामीण वस्तीमध्ये पायाभूत/ मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता शासन निर्णय दि. २२.९.२०१५ अन्वये 
राबविण्यात येत असलेल्या क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत सदर झासन निर्णय दि. २२ सप्टेबर,२०१५ मध्ये 
ग्रामपंचायतीच्या मालकीची तसेच नोंदणीकृत सार्वजनिक न्यास व वक्फ मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या 
सार्वजनिक संस्थांच्या जमिनीवरील कब्रस्तान दुरूस्तीस या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय असेल sah सुधारणा 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त सुधारणा केल्याप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद व मनपा / नपा / नप प्रशासनाने आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी. 

३. या व्यतिरिक्त नागरी क्षेत्र विकास योजना राबवितांना संदर्भ क्र. १ शासन निर्णय दि.१८.६.२०१५ व 
ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना राबवितांना संदर्भ क्र. २ शासन निर्णय दि.२२.९.२०१५ मध्ये विहीत केलेल्या सर्व 
अटी/ शर्ती, अंमलबजावणीची कार्यवाही प्रचलीत कार्यपध्दतीनुसार संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी 
यांनी करावी. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१८१६१५०५७५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Dinesh M. 


Sonavane 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मा. राज्यपालाचे सचिव, 

२) मा. मुख्यमंत्री याचे प्रधान सचिव, 

३) मा. उपमुख्यमंत्री याचे सचिव, 

४) मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

६) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग 
७ महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
८) महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) सर्व विभागीय आयुक्त, 

१२) सर्व जिल्हाधिकारी, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.४३/का-९ 


१३) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१४) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका WI, मुंबई 

१५) सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 

१६) सर्व मुख्याधिकारी, नगरपाळिका/नगरपंचायत 

१७) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१८) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

१९) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी) 
20) निवड नस्ती (कार्यासन ९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


